आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई 
यांचे कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 
प्रस्तावित २५६३ अस्थायी व ३८७ अतिरिक्त 
पदांना सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० या 
वर्षी दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन BATA क्र. दुविआ-१४१९/प्र.क्र.३०/पदुम-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- २४.०४.२०१९ 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १४१९/प्र.क्र.३०/पदुम ९, 
दि.१३/०३/२०१९ 
2) आयुक्त,दु.व्य.वि.यांचे पत्र क्र.आदुवि-१९/१५(९)/अस्थायी पदे/२०१९-२०/१६६३, 
दि.२०/०४/२०१९ 


शासन शुध्दिपत्र - 


कृषि व पदुम विभागाच्या दि.१३/०३/२०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४ 
मधील “या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा” या ऐवजी “या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०१८-१९ व 
सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा” असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥५/.॥६80व/9$9॥॥.9०५॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०५०२१२२५१२४२०१ असा 
आहे. हे शासन शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Naikwade = 3. 


2.5.4.20=ee35d3eddb6baa653600caBa 1 02ebe878e80bcc3e4a 


Ashok Shivaji == === 
(अशोक नाईकवाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी , मुंबई-१८ 
२) जनसंपर्क अधिकारी, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय, वरळी , मुंबई 
) उपायुक्त (प्रशासन), दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय, वरळी , मुंबई 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः दुविआ-१४१९/प्र.क्र.३०/पदुम-९ 
४) उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालय, वरळी, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 
प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 
सर्व शासकीय दूध योजना, 
१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी, 
११) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१२) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
१३) आयुक्त पश्युसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
१४) व्यवस्थापक, UVES व संगोपन केंद्र पाळघर, जिल्हा-पाळघर 
१४) अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 
१६) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त ठाणे, 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे, 

१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 
१९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा) / 

२०) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६ 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


